महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.बांधका-०२२४/प्र.क्र.३७/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक - १६ मार्च, २०२४. 


विषय - पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे कार्यालयासाठी नविन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


संदर्भ : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१४/प्र.क्र.४९/१४/विनियम, 
दि.०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दि. २०.०९.२०१९. 

३) शासन परिपत्रक, सा.बां. विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा.-२, 
दि.२५.०९.२०१९. 

४ पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२७/नविन 
प्रशासकीय ईमारत बांधकाम /पुणे शहर/ ई-७६२५९/२०२४, दि. 
२६.०२.२०२४. 

५) शासन पत्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. बैठक-२०२४/प्र.क्र.१८/ 
इमा-१, दि. १६.०३.२०१७ 


शासन निर्णय - 


पोळीस महासंचालक कार्यालयाने, पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांच्या कार्यालयीन 
प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी रु. २४२,९९,९१,११५/- इतक्या रकमेचे 
अंदाजपत्रक शासनास प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले आहे. 


२. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे कार्यालयासाठी प्रशासकीय इमारतींच्या 
बांधकामासाठी रु. २४२,९९,९१,११५/- इतक्या रकमेचे, सन २०२१-२२ च्या दरपत्रकावर 
आधारीत अंदाजपत्रक उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ३, पुणे 
यांनी तयार केले असून, त्यावर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे, 
अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, पुणे व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
पुणे यांनी स्वाक्षांकित केळे आहे. तसेच त्यास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, पुणे यांनी तांत्रिक मंजूरी दिली आहे. 


३. तसेच उक्त खर्चाचे अंदाजास मा. मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत रु. १९३,८०,५९,४०४/- 
(अक्षरी रुपये एकऱी Farad कोटी ऐंशी लाख एकोणसाठ हजार ARS चार फक्त) इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजास मान्यता प्रदान केली आहे. 


४. मा. मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेस 
अनुसरुन पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांच्या कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाबाबत रु. १९३,८०,५९,४०४/- (अक्षरी रुपये एकशे त्रयान्नव कोटी ऐंशी लाख 
एकोणसाठ हजार चारशे चार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, याद्वारे पुढील अटींवर, 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- 


१) उक्त काम हे सा.बां. विभागामार्फत करण्यात यावे. 


ज्या भूखंडावर उक्त काम करावयाचे आहे तो भूखंड गृह (पोलीस) विभाग, 
महाराष्ट्र शासन, यांच्या नावे आहे, याबाबत खात्री केल्यावरच काम सुरु करावे. 


२ 


~ 


बांधकामाचा नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा आणि विस्तृत नकाझा यांना 
वास्तुशास्त्र तज्ञाकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. नगर रचनाच्या 
दृष्टीकोनातून सदर भूखंडावर बांधकाम अनुज्ञेय आहे, याची खात्री करावी. 


AN 
~ 


उक्त कामासाठी रु. १९३,८०,५९,४०४/- (अक्षरी रुपये एकडी त्रयान्नव कोटी ऐंशी 
लाख एकोणसाठ हजार चारशे चार फक्त) इतक्या रकमेच्या सा.बां. विभाग यांनी 
दिलेल्या “Recapitulation Sheet” मधील विवरणानुसार काम करावे. 


& 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


o~ 
ae 
ma 


कामाच्या निविदा मागविण्याच्या आधी सा.बां. विभागाच्या सक्षम प्राधिका-याची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे. 


Tae) 
~n 


प्रत्यक्ष काम करताना शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


iS 


शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा.-२, दि. 019.019.2090, 
अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


SS 


९) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करण्यात येऊ नये. 


५. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पत्र क्र. बैठक-२०२४/प्र. 
क्र.१८/इमा.१, दिनांक १४.०३.२०२४ अन्वये कळविल्यानुसार मा. मुख्यसचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या सहमतीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त बाबीवरील खर्च हा “गृह किशग- मागणी क्र. बी-१०, ४०७०, इतर 
प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण विभागाच्या 
कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे (४०७००२११), (योजनातंर्गत), (५३-मोठी 
बांधकामे) ” या लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावे. 


७. हाझासन निर्णय मा. मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या 
दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


८. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१६१४१३३५४४२९ हा आहे. हे 
शासन ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c7899424 
59cd39fc5561071b4a70c, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


Bl R A M A N F छडा डाका r-NARAYAN MA 
(नारायण feet AT ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
२. पोलीस आयुक्त, पुणे 
३. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, पुणे [“Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 
४. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, पुणे [ “Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह ] 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
८. महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.(पूर्व) विभाग, अंबेजोगाई, जि. बीड 
१३. निवड फाईल (पोल-७. 


